बिगर राज्य नागरी सेवेतून (Non-SCs) 
भारतीय प्रशासन सेवेत निवडीने नियुक्तीच्या 
शिफारशीसाठी पात्रता निकष व कार्यपध्दती 
विहित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एआयएस-१३१९/प्र.क्र.२६५/दहा 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०२.०९.२०२१ 
वाचा:- 
१) भारतीय प्रशासकीय सेवा (निवडीने नियुक्‍ती) विनियम, १९९७ 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अरजा-२४०२/२५/सेवा-८, दि. ०७.१०.२००२ 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, area निर्णय क्र. सीएफआर १२१०/प्र.क्र.४७/२०१०/तेरा, 
दि. ०१.११.२०११ 
४) केंद्रशासन कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, नवी दिल्ली यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र. १४०१५/३०/ २०१५- 
AIS-I, दि. २०.०३.२०१५. 
५) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एआयएस १३१९/प्र.क्र.२६५-भाग-१/२०१९/दहा, 
दि.९.७.२०१९. 


प्रस्तावना- 
भारतीय प्रशासन सेवेत नियुक्‍तीचे खाळीळप्रमाणे तीन मार्ग विहित करण्यात आले आहेत,- 
१) स्पर्धा परिक्षेद्वारे सरळसेवेने नियुक्‍ती (Appointment by Competitive Examination) 
२) राज्य नागरी सेवेतून (SCS )पदोन्नतीने नियुक्‍ती (Appointment by Promotion) 
3) बिगर राज्य नागरी सेवेतून (Non SCS) निवडीने नियुक्‍ती (Appointment by Selection) 


उपरोक्तपैकी अ.क्र. 3 येथील बिगर राज्य नागरी सेवेतून निवडीने नियुक्‍ती ही भारतीय प्रशासकीय सेवा 
(निवडीने नियुक्‍ती) विनियम, १९९७ मधील तरतूदीनुसार केली जाते. या विनियमातील नियम ४ (१) प्रमाणे पात्रता 
धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची १:५ या प्रमाणात संघ लोकसेवा आयोगाकडे शिफारस करण्याकरीता 
खालीलप्रमाणे पात्रता निकष व कार्यपध्दती निश्चित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 
भाप्रसे (निवडीने नियुक्‍ती) विनियम, १९९७ मधील नियम ४ (१) नुसार निवडीने नियुक्तीसाठी बिगर राज्य 
नागरी सेवेतील अधिकाऱ्याने पुढीलप्रमाणे पात्रता धारण करणे आवश्‍यक आहे:- 
आ अत्झुत्क्ृष्ट गुणक्‍तता F FTA, 
D राजपत्रित पदावर स्थायीकरण HGS असावे 
क) उप जिल्हाधिकारी या Tere समकक्ष घोषित पदावर निवडसरुची वर्षाच्या दि. ०१ जानेवारी 
रोजी/करियान ८ वर्षे येवा झालेली असावी. 
डा ISHAM वर्षाच्या/दि.०१ जानेवारी रोजी त्याचे वय ५६ वर्षापेक्षा जास्त नयावे 


२. राज्य नागरी सेवेतील उपजिल्हाधिकारी या sarah समकक्ष घोषित करण्यात आलेल्या पदावर कार्यरत 
अधिकारी हे सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एआयएस १३१९/प्र.क्र.२६५-भाग-१/२०१९/दहा, 
दि.९.७.२०१९ अन्वये बिगर राज्य नागरी सेवेतून भारतीय प्रशासकीय सेवेत निवडीने नियुक्तीसाठी पात्र असतील. 
३. बिगर राज्य नागरी सेवेतून भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये निवडीने नियुक्तीसाठी संघ लोकसेवा 
आयोगाकडे शिफारस करण्याकरीता अधिकाऱ्यांची निवड (Shortlsting) करण्याकरिता पात्र अधिकाऱ्यांच्या 
नावांचा प्रस्ताव सादर करण्यास सामान्य प्रशासन विभागाकडून सूचना प्राप्त झाल्यानंतर सर्व प्रशासकीय 


शासन निर्णय क्रमांकः एआयएस-१३१९/प्र.क्र.२६५/दहा 


विभागांनी सोबत जोडलेल्या परिशिष्टानुसार पात्र अधिकाऱ्यांचा परिपूर्ण प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागास सादर 
करणे आवश्‍यक राहील. 


8, सर्व प्रशासकीय विभागांनी सामान्य प्रशासन विभागास प्रस्ताव पाठविताना अधिकाऱ्यांची पात्रता 
तपासण्यासाठी पुढील बाबी विचारात घेणे आवश्‍यक राहील- 


i) 


iD 


vi) 


निवडसूची वर्षाच्या ३१ मार्च पर्यंतचे मागील सलग ८ वर्षांचे सर्व संस्करण पूर्ण होऊन अंतिम 
झालेले गोपनीय अहवाल विचारात घेण्यात यावेत. san मागील ८ वर्षांपैकी किमान ७ वर्षाचे 
गोपनीय अहवाल अत्युत्कृष्ट (अ-) असणे आवश्यक राहील. 

गोपनीय अहवालांची प्रतवारी उंचावण्यात आलेली असेल तर अशा गोपनीय अहवालांची प्रतवारी 
उंचावण्याबाबत करण्यात आलेली कार्यवाही ही सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. 
सीएफआर १२१०/प्र.क्र.४७/२०१०/तेरा दि.०१.११.२०११ अन्वये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक 
सूचना व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांस अनुसरून असेळ तरच अशा 
उंचावण्यात आलेल्या गोपनीय अहवालांची प्रतवारी विचारात घेण्यात यावी. 

वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अरजा-२४०२/२५/सेवा-८, दि. ०७.१०.२००२ नुसार मागील 
qo वर्षाच्या कालावधीत विशेष असाधारण रजेवर असलेल्या अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल शॉर्ट 
लिस्टींगकरीता विचारात घेताना त्यांच्या विशोष असाधारण रजेचा कालावधी वगळून निवडसूची 
वर्षाच्या ३१ मार्च पर्यंतचे मागील सळग एकूण ०८ वर्षाच्या कर्तव्य कालावधीचे गोपनीय अहवाल 
शॉर्ट लिस्टींगकरीता विचारात घेण्यात यावेत. 

अत्युत्कृष्ट गोपनीय अहवालांची गणना करताना एखाद्या गोपनीय अहवाल वर्षात ६ महिने अथवा 
त्यापेक्षा जास्त कालावधीचा गोपनीय अहवाळ उपलब्ध असेल तर सदर गोपनीय अहवालाची जी 
प्रतवारी असेल ती संपूर्ण वर्षाची प्रतवारी समजण्यात यावी. तसेच जर एखाद्या गोपनीय अहवाल 
वर्षात प्रतिवेदन/पुनर्विळोकन अधिका-यांचा कालावधी ३ महिन्यांपेक्षा कमी असल्याच्या 
कारणास्तव/सक्‍्तीचा प्रतिक्षा कालावधी असल्याच्या कारणास्तव/ वैध कारणास्तव देय व अनुज्ञेय 
मंजूर करण्यात आलेल्या रजेमुळे ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीची NRC असेल तर त्याच 
वर्षीच्या उपलब्ध असलेल्या जास्त कालावधीच्या उर्वरित गोपनीय अहवालाची प्रतवारी ही त्या 
संपूर्ण वर्षाची प्रतवारी समजण्यात यावी. 

वैध कारणास्तव देय व अनुज्ञेय मंजूर करण्यात आलेल्या रजेमुळे संपूर्ण वर्षाची NRC असेल तर 
सदर कालावधी वगळून मागील सलग एकूण ८ वर्षाच्या कर्तव्य कालावधीचे गोपनीय अहवाल 
विचारात घेण्यात यावेत. 

केंद्र अथवा राज्य शासनाकडून आयोजित / पुरस्कृत / राज्य शासनाच्या पूर्वपरवानगीने 
घेतलेल्या प्रशिक्षणाच्या कारणास्तव ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीची NRC असेल तर त्याच 
वर्षीच्या उपलब्ध असलेल्या कालावधीच्या उर्वरित गोपनीय अहवालाची प्रतवारी ही त्या संपूर्ण 
वर्षाची प्रतवारी समजण्यात यावी. तसेच या प्रशिक्षणाच्या कारणास्तव एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा 
अधिक कालावधीचा गोपनीय अहवाळ उपलब्ध नसेल तर त्यांच्या सदर प्रशिक्षणाचा काळावधी 
वगळून मागील सलग एकूण ८ वर्षाच्या कर्तव्य कालावधीचे गोपनीय अहवाल विचारात घेण्यात 
यावेत. 


५. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून सामान्य प्रशासन विभागास प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर प्रस्तावांच्या 
छाननीअंती भारतीय प्रशासकीय सेवा (निवडीने नियुक्‍ती) विनियम, १९९७ मधील तरतूदीनुसार १:५ या प्रमाणात 
(१ रिक्‍त पदासाठी ५ अधिकारी) अधिकाऱ्यांची संघ लोक सेवा आयोगास शिफारस करण्याकरिता खालीलप्रमाणे 
कार्यपध्दती निश्चित करण्यात येत आहे- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एआयएस-१३१९/प्र.क्र.२६५/दहा 


) मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून सामान्य प्रशासन विभागास प्राप्त प्रस्तावांच्या छाननीअंती पात्र 
अधिकाऱ्यांची go गुणांची लेखी परीक्षा आयोजित करण्यात येईल. 
॥ लेखी परीक्षेतील गुणांच्या आधारे गुणानुक्रमे पहिल्या १:१० या प्रमाणात (०१ Rad पदासाठी १० 
अधिकारी) पात्र अधिकाऱ्यांची ३० गुणांची मुलाखत आयोजित करण्यात येईल. 
॥) मुलाखतीसाठी बोलविण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांचे लेखी परीक्षा (go गुण) + मुलाखत (३० गुण) + 
सेवा कालावधीचे गुण (१० गुण) एकत्रित करुन गुणानुक्रमे पहिल्या १:५ (०१ रिक्‍त पदासाठी ०५ 
अधिकारी) या प्रमाणात अधिकाऱ्यांच्या नावाची शिफारस संघ लोकसेवा आयोगास करण्यात येईल. 
६. उपरोक्त पात्रता निकष व निवडीची कार्यपध्दती ही सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून लागू होईल. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२१०९०२१११५१३८७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Sujata Manoj Saunik 


Date: 2021.09.02 15:45:25 +05'30' 


(सुजाता सौनिक) 
अपर मुख्य सचिव (सेव), महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, 
३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
५. महालेखापाल, मुंबई/नागपूर, 
६. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 
७. सचिव, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली, 
८. सचिव, संघ लोकसेवा आयोग, नवी दिल्ली, 
९. सर्व मंत्र्यांचे खाजगी सचिव, 
qo. Ud मंत्रालयीन विभाग, 
११. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 


No. 

Department, 
Mantralaya, Mumbai- 400 032. 
Date: 


ANNEXURE-3.1 


Particulars of Non-State Civil Service officers who are eligible for consideration for Selection to the IAS (Select List ----) 


Sr Name of the | Name of the Date of Educational 
No. Department Officer Birth and | Qualification 
age as on 
1.1.20 --- 
ee ee ss 


Date from 
which _ holding 
Gazetted post 

continuously 
which has 
been declared 
equivalent to 
the post of 
Deputy 
Collector in the 
State Civil 
Service and 
No. of Years of 
service put in 
as on 1.1.20 -- 
[with present 
pay scales] 


Date of 
confirmation 
in Gazetted 

post 
continuously 
which has 
been 
declared 
equivalent to 
the Post 

Deputy 

Collector in 
the State 
Civil Service 


Addl. Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary 


integrity 
certificate 
issued. 
[As per 
the 
enclosed 
format] 


D.E. is 
pending 


belongs 
to SC/ST 


to the Government 


C.R. file is 

upto date. 

[upto 20 — 
to 20 --- 


There are 
any 
adverse 
entries in 
the CRs if 
yes, in 
which 
year. 


परिशिष्ट -४. ९ 


ANNEXURE-4.1 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 


No. 

Department, 
Mantralaya, Mumbai - 400 032. 
Date: 


(A) DETAILS OF DISCIPLINARY PROCEDINGS PENDING AGAINIST 
ELIGIBLE OFFICERS 


bi NAME OF OFFICER DATE OF ISSUE OF BRIEF PRESENT 
No. (S) CHARGESHEET TO FACTS AND | STATUS 
THE OFFICERS NATURE OF 
CHARGES 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
(8) DETAILS OF CRIMINAL PROCEEDINGS PENDING AGAINST 
ELIGIBLE OFFICERS. 
lag NAME OF OFFICER DATE OF FILLIG BRIEF PRESENT 
No. (S) OF CHARGESHEET | FACTS AND | STATUS 
BEFORE THE NATURE OF 
COURT CHARGES 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 


Addl. Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary 
to the Government 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 


परिशिष्ट - ४.२ 


No. 


ANNEXURE- 4.2 


Department, 
Mantralaya, Mumbai- 400 032. 
Date: 


DETAILS OF PENALTIES IMPOSED ON ELIGIBLE OFFICERS DURING THE LAST 10 YEARS 


Sr. | Name of | YEAR IN | DATE OF ISSUE OF | DATE ON | NATURE OF | PERIOD OF | WHETHER ANY | REMARKS 
No. | the Officer | WHICH CHARGESHEET WHICH PENALTY CURRENCY OF | APPEAL HAS 
(S) OFFENCE IS PENALTY THE PENALTY | BEEN FILED 
COMMITTED IMPOSED AND THE DATE; AND IF SO 
WHEN THE | WHETHER 


CURRENCY OF 
PENALTY WILL 
BE OVER 


THERE IS ANY 
INTERIM STAY / 
STAY. 


Addl. Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary 
to the Government 


परिशिष्ट - ५ 
ANNEXURE-5 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 


No. 

Department, 
Mantralaya, Mumbai - 400 032. 
Date: 


FORMAT FOR INTEGRITY CERTIFICATE 


A. Format for certifying the Integrity Certificate 


Dated: 


INTEGRITY CERTIFICATE 


The State Government certified the integrity of following officers with reference 
to the entries in his/their Annual Confidential Reports:- 


| Sr. No. | r. No. 


Name of (S/Shri) 


Serial No. in the Statement 


FORMAT FOR INTEGRITY CERTIFICATE 


B. Format for withholding the Integrity Certificate 


Dated: 


INTEGRITY CERTIFICATE 


The State Government Withholds the integrity of following officer(s) for the 
reasons indicated against each:- 


ae 


Name of (S/Shri) 


Serial No. in the | Reasons (in brief) 
Statement for withholding the 
integrity certificate 


Addl. Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary 


to the Government 


परिशिष्ट - ६ 
ANNEXURE-6 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 


No. 

Department, 
Mantralaya, Mumbai - 400 032. 
Date: 


Certificates regarding communication of Adverse remarks in respect of 
eligible officers 


(i) | Adverse remarks in the character rolls of the following eligible officers have not 
been communicated by the State Government to the officers concerned 


Fé Name of the Officer Sr.No.in the statement Period 
No 


(ii) Adverse entries in respect of the following eligible officers have been 
communicated, but no representation have been so far received from the officer 
concerned but the time limit to representation is not yet over. 


fee Name of the Officer Sr.No.in the statement Period 
No 


(iii) | Representation against adverse entries in respect of the following officers have 
been received within the stipulated time, but the decision of the State Government is yet 
to be taken. 


a Name of the Officer Sr.No.in the statement Period 
No 


Addl. Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary 
to the Government 


परिशिष्ट - 
DECLARATION 


I hereby declare that I have not more than one wife 
TARE ALTIUS 


Place 


Date: 


DECLARATION 


I hereby declare my unconditional willingness for 
appointment to the INDIAN ADMINISTRATIVE SERVICE in 
case of selection. 


I also further declare that I agree to terminate my 
lien in the post held by me substantively in the Non- 
State Civil Service on eventual substantive appointment 
to the INDIAN ADMINISTRATIVE SERVICE. 


Place 


Date: 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 


No. 


Date: 


Statement of ACRs furnished to the Commission. 


ANNEXURE-7 


Department, 
Mantralaya, Mumbai -- 400 032. 


१ Name of period of Whether Available Whether ACR is duly | Whether the ACR is | _ If the ACR written in - 
Officers ACR reported /reviewed / vaild as per ACR Regional language, 
(S/Sh.) (preceding If yes if no. whether No accepted ? Rules of State whether English 
10 years) mark Report Certificate translation (including 
(Separate (५) (NRC) with valid @ If yes, If no, If yes, If no, the self assessment) 
row for each reasons added? mark indicate mark | indicate | uly attested by an 
part ACR) If yes Ifno (५) the (५) reasons | Officer not below the 
e.g. 20 - to ark indicate deficiency rank of Secretary to 
20- To 20 - (५) सवण with State Govt. added in 
to 20 -- reasons the dossier? 
e.g. not If yes, If no, 
reviewed mark indicate 
etc. (Y) reasons 
aS ee ee ee ee ee a ee es ee ee 7 a Se ee es ee ee ee ee ee 2 | 
@ Valid reasons as per DOPT letter No. F.14015/7/88-AlS(l) dated 22.07.1988. 


The State Government is required to furnish the complete ACR dossier of the officer. The ACRs for preceding five years may be duly flagged. If some ACRs are not 
written and NRC added, preceding ACRs may be flagged and details furnished as above. 


No photocopy of ACR is accepted. In exceptional circumstances, if a photocopy is furnished, it should be duly attested and reasons for not sending the original ACR 
may be indicated. 


The ACRs furnished to the Commission should be minutely scrutinized and furnished to the Commission after rectifying the deficiencies. 


The validity of the ACRs furnished to the Commission may be checked by the State Government in terms of the ACR rules of the State Govt., if any. The validity of 
the UN Report/Special Report, etc., if any, as per ACR Rules of State Government may be indicated clearly. 


the Government 


( 


Name 


Designation 


Addl. Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary to 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 


No. 


Department, 


ANNEXURE-8 


Mantralaya, Mumbai - 400 032. 


Date: 


A Statement showing Court Cases and Court orders having bearing on the Select List 


| Name of Case No. | Name of Date of Directions Whether Implications | Whether a 7 
No. Applicants Court Orders and (in brief) appeals on the copy of the 
(S/Shri) Compliance have been current Orders has 
Date filed and if Select List | been 
so whether enclosed 
stay 
orders 
have been 
obtained 


Addl. Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary 
to the Government 


परिशिष्ट - अ 


Eligibility of the officer to be selected under Indian Administrative Service 
(Appointment by Selection) Regulation, 1997. (Rule 4) 


1. | Must have Outstanding merit and ability. 


2. Must holds a Gazetted Post in a Substantive capacity. 


3. Must have completed not less than 8 years of continuous service under the 
State Government on 1st January, 20 - - , on any post which has been 
declared equivalent to the post of Deputy Collector in the State Civil 
Services. 


4. Must have not attained the age of 56 years on 1st January, 20 --. 


KRRREKRRERERERERERERERERERERRREREREREREEKE 


